सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात व्यवसाय 
प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता 
2230A324 या लेखाशिर्षांतर्गत रु.६०२.३७ 
लाख रक्कमेचे निधी वितरण व प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निधिवि- २०२१/प्र.क्र. ९८/व्यशि-३ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जून, २०२२ 


वाचा :- १) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीसी- 

२२१७/प्र.क्र.९९/व्यशिस-३ दिनांक :- २९.०५.२०१९ 

२) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयटीसी- 
२२१७/प्र.क्र.९९/व्यशिस-३ दिनांक :- १५.०३.२०२१ 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-२३ 
दिनांक :- ०४.०४.२०२२ 

४) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. 
१२/नियोजन/प्र.शुल्क/नि.वि.२०२२-२३/प्र.क्र.१२/२०६ दि.२२.०६.२०२२ 


प्रस्तावना: 

संदर्भ क्र. १ अन्वये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध 
जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत 
अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास 
आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकद्दष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना “प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा” 
लाभ देण्यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मान्यता दिली आहे. सदर योजनेंतर्गत 
सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या वर्षातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांकरीता शुल्क प्रतिपूर्तीच्या अनुषंगाने 
संदर्भ क्र. ४ अन्वये निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 
३ येथील शासन निर्णयान्वये अटी व शर्तीच्या अधीन राहून विभागस्तरावर निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने अर्थसंकल्पीय अंदाज,वाटप आणि संनियंत्रण वितरण 
प्रणालीवर (बीम्स) संचाळनालयास निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय : 

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत अभ्यासक्रमांसाठी 
केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास आणि खुल्या 
प्रवर्गातील आर्थिकद्दष्टया दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांना “प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा” लाभ 
देण्यासाठी संदर्भ क्र. १ अन्वये व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मान्यता दिली आहे. 
सदर योजनेकरीता मागणी क्र. झेडए-२, २२३०-कामगार व सेवायोजन, (०२)(१५) व्यवसाय 


शासननिर्णयक्रमांकःनिधिवि-२०२१/प्र.क्र.९८/व्यशि-३ 


प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (कार्यक्रम) 2230A324, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखाशिर्षाखाली रु. २९६९.९० लाख तरतूद सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेली आहे. संदर्भ क्र. ३ च्या वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये निधी वितरीत करणेबाबत 
३१, सहायक अनुदाने या उदिष्टांतर्गत अटी व शार्तीच्या अधीन राहून विभाग स्तरावर निधी वितरीत 
करणेबाबत अधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्याअनुषंगाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
मागणी क्र.झेड ए २२३० कामगार व सेवायोजन,(०२)(१५) व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती 
(कार्यक्रम) 2230A324, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षांतर्गत रु.६०२.३७ लाख 
(रु.६ कोटी २ लाख ३७ हजार) निधी वितरीत व खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिळ, २०२२ अन्वये विभागांना दिलेल्या 
अधिकारअंतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी सदर लेखाशिर्षांतर्गत खर्चाची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करावी. तसेच निधी खर्च करतांना वित्त विभागाने संदर्भ क्र. ३ 
अन्वये घालून दिलेल्या अटींचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६३०१५३६५६२१०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Vinod Sheshrao 
Bondre टू 


Date: 202: 1533 


(विनोद afar ) 
अवर UPd, AERTS शासन 


प्रत, 

१. मा. मंत्री, Hey, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

२.मा. राज्यमंत्री, Ged, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव , कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,(सवी 

६. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, (संचाळनालयामार्फत) 

७. निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


पृष्ठरपैकी२ 


